RNI No. MAHBIL / 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५ , अंक ३० ] 


गुरुवार , जुलै १८ , २०१९ / आषाढ २७, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये २६.०० 


. 


. 


. 


असाधारण क्रमांक ४४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 

ग्रामविकास विभाग 

बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , 
फोर्ट , मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१, दिनांक १८ जुलै २०१९ 


अधिसूचना 


. 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक झेडपीए-२०१९ / प्र.क्र . ५७/ पंरा -१.- ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद, नागपूर , जिल्हा परिषद , अकोला, जिल्हा परिषद, वाशिम , 
जिल्हा परिषद , धुळे व जिल्हा परिषद , नंदुरबार ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त जिल्हा परिषदा असा करण्यात आला आहे ) आणि सदर 
जिल्हा परिषदांतर्गत पंचायत समित्या ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त पंचायत समित्या असा करण्यात आला आहे ) यांचा कालावधी 
संपुष्टात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र . ३३ ९०४-३३९ १० / २०१७ मध्ये दिनांक १० जुलै २०१९ 
रोजी नोंदविलेल्या निरीक्षणाचे अनुपालन करण्याच्या अनुषंगाने, शासन पत्र क्र . झेडपीए-२०१७/ प्र.क्र . ६४ /पंरा -१, दिनांक ३० मार्च २०१७ व 
शासन पत्र क्र . झेडपीए-२०१८ / प्र.क्र . १७१/पंरा-१, दिनांक २७ डिसेंबर , २०१८ अन्वये उक्त जिल्हा परिषदांची व उक्त पंचायत समित्यांची मुदतवाढ 
शासन पत्र क्रमांक झेडपीए-२०१९/ प्र.क्र . ५७/पंरा-१, दिनांक १८ जुलै २०१९ अन्वये तात्काळ प्रभावाने संपुष्टात आणण्यात आली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषय समित्यांचे सभापती आणि उक्त पंचायत समित्यांचे सभापती, 
उप सभापती आणि सरपंच समितीचे सभापती पदे एकाचवेळी रिक्त झाली असल्याने ; 

आता, त्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ ( सन १९ ६२ चा ५ ) , मधील कलम ९ १ ब व ७५ ब या कलमांना 
अनुसरून महाराष्ट्र शासन याद्वारे जिल्हा परिषद, नागपूर, जिल्हा परिषद, अकोला, जिल्हा परिषद, वाशिम, जिल्हा परिषद, धुळे आणि जिल्हा परिषद , 
नंदुरबार या जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना उक्त जिल्हा परिषदांच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व त्यांची सर्व कर्तव्ये पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे आणि उक्त जिल्हा परिषदांतर्गत पंचायत समित्यांचे संबंधित गट विकास अधिकारी यांना उक्त पंचायत समित्यांच्या 
सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


असीम गुप्ता, 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


भाग एक - अ ( म.उ.वि. ) ४४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, जुलै १८ , २०१९/ आषाढ २७, शके १९ ४१ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Road, Fort , 
Mantralaya , Mumbai 400 001 , dated the 18th July 2019. 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 


No. ZPA - 2019 /C.R . 57 /PR - 1. -Whereas, the term of Nagpur Zilla Parishad , Akola Zilla Parishad , 
Washim Zilla Parishad , Dhule Zilla Parishad and Nandurbar Zilla Parishad (hereinafter referred to as 
" the said Zilla Parishads ") and Panchayat Samitis within the said Zilla Parishads (hereinafter referred 
to as “ the said Panchayat Samitis") has been over ; 


And whereas , in compliance of Hon ble Supreme Court s observation in Special Leave Petition 
No.33904-33910 / 2017 , dated the 10th July 2019 , the extension granted to the said Zilla Parishads and 
the said Panchayat Samitis has vide the Government letter No.ZPA - 2017 /C.R.64 /PR - 1, dated the 
30th March 2017 and vide the Government letter No. ZPA - 2018 /C.R . 171/PR - 1 , dated the 27th 
December 2018 , brought to immediate cessation by vide the Government letter No. ZPA- 2019 /C.R . 
57 /PR - 1 , dated the 18th July 2019 ; 


And whereas , the office of the President, Vice - President and Chairman of Subjects Committees 
of the said Zilla Parishads and Chairman , Deputy Chairman and Chairman of the Committee of 
Sarpanchas of the said Panchayat Samitis have become vacant simultaneously ; 

Now , therefore , in pursuance of sections 91B and 75B of the Maharashtra Zilla Parishads and 
Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962), the Government of Maharashtra hereby authorize the 
Chief Executive Officers of the Nagpur Zilla Parishad , Akola Zilla Parishad , Washim Zilla Parishad , 
Dhule Zilla Parishad and Nandurbar Zilla Parishad to exercise all the powers and perform all the duties 
of the said Zilla Parishads and also authorize the concerned Block Development Officers of the 
Panchayat Samitis within the said Zilla Parishads , to exercise all the powers and perform all the duties 
of the respective Panchayat Samitis . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASEEM GUPTA , 


Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


